स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या 
संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते 
दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या 
दि.११.१२.२०२० रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता सूचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.ई६४४/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :-०९.०९.२०२१. 


वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, दि.११.१२.२०२०. 
शासन शुध्दीपत्रक- 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीची 
अंतिम ज्येष्ठतासुची दि.११.१२.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिनस्त कार्यरत असलेले 
श्री.अरुण रामराव रोडगे, कनिष्ठ अभियंता यांच्या नावाचा समावेश स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये करण्यासाठी आवश्‍यक ते कागदोपत्री पुरावे मंडळ कार्यालयाकडून शासनास 
उपलब्ध करुन देण्यात आळे. त्यास अनुसरुन श्री.अरुण रामराव रोडगे, पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता यांच्या 
नावाचा समावेश शासन परिपत्रक दिनांक 99.92.2020 अन्वये प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मध्ये करण्यात येत असून, त्याबाबतचे विवरणपत्र परिशिष्ट- ब 
यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र. ३४४/२०२०, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज 
क्र.३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र.९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.भैय्या रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.९४०/२०२०, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.३९/२०२१, श्री.सचिन 
आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र.१४०/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६४/आस्था-१ 


केलेला मूळ अर्ज क्र.१४७/२०२१ व श्री.इर्शाद महागामी यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१६३/२०२१ तसेच इतर न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. 


सदरचे शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९०९१६४१०८५६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सहपत्र :- परिशिष्ट “ब”. 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH KASHINATH  ot:cx=satistikashinats HaDPE, c= IN, s 


HADPE Sue eee ae | 
(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. 

श्री.अरुण रामराव रोडगे, पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता sR अधीक्षक अभियंता, 

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद, यांनी सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.अरुण रामराव 
रोडगे 

यांना देऊन त्याची पोच स्वत:च्या संग्रही जपुन ठेवावी. 

स्वीय सहाय्यक, मा.अ.मु.स.(सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

स्वीय सहाय्यक, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

स्वीय सहाय्यक, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती आस्था-१ 


झासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र. ६४ /आस्था-०१, दिनांक /०९/२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - "ब" 
शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, दि.११.१२.२०२० अन्वये प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूची मध्ये सुधारणाबाबतचे विवरणपत्र . 


श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शौक्षणिक स्थापत्य निम्न ।आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे मंडळ | जेष्ठतेचा दिनांक | पदोन्नती / शरा 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी | पदावरील प्रकार अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी । अभियांत्रिकी कार्यालय राजीनामा / 
सहाय्यक  । नियुक्तीचा सहाय्यक या सहाय्यक सहाय्यक सेवानिवृत्त/ 
संवर्गात ज्या दिनांक संवर्गात समावेशन पदाची पदाची निधन 
पदावरुन आले झाल्याचा दिनांक / | अर्हताकारी आर्हताकारी 
त्या पदाचे नांव सरळसेवेने हजर परीक्षा / परीक्षा / 
झाल्याचा दिनांक |विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण आहे । उत्तीर्ण होण्या 
किवा कसे | पासून सूट 
मिळाली आहे 
किंवा कसे 


३ | ४__| 4 ६ | 6 | ९ } a १२ १३ | ow १५ १६ 
अरुण १७/०५/१९६६ | अ.जा. डी.सी.ई. सरळसेवा नियमित ३०/०३/१९९९ सूट उस्मानाबाद | १७/०५/२०११ पदोन्नत  |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
रामराव रोडगे मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयीन आदेशा 
क्र.७१३, जा.क्र. आस्था १/ 
५६५३,दि.२३.०९.२०११ अन्वये श्री.अरुण 
रामराव रोडगे यांना दि.१७.०५.२०११ रोजी 
वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची अर्हता/ 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे. सबब, स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यक (अर्हताकारी परीक्षा, 
विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण) नियम, २००१ 
मधील तरतूदीनुसार श्री.रोडगे यांना 
दि.१७.०५.२०११ हा सेवाज्येष्ठता दिनांक 
प्रदान करण्यात येत आहे. यास्तव, अ.क्र.२३०८ 
वरील श्री.सय्यद आरिफ सय्यद नूर यांच्या 
खाली व अ.क्र.२३०९ वरील श्री.बलळभीम 
रघुनाथ भोजने यांच्यावर अ.क्र.२३०८-अ येथे 
श्री.रोडगे यांच्या नावाचा समावेश करण्यात येत 
आहे. 


